रोजगार हमी योजना विभागाच्या नवीन प्रशासन 
भवन, १६ वा मजला येथील पश्चिम बाजू कडील 
मोकळया जागेत बैठक व्यवस्था व व्ही. सी. रुम 
मध्ये वातानुकूलीत यंत्र व विद्युतीकरणास 
प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देणेबाबत...... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: १३ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः शाकाजा-१११५/प्र.क्र.२१८/२०१५/२२ दि.२४.०२.२०१६ 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३, दि. २९.०९.२०१७ 
३) कार्यकारी अभियंता, कृषी बांधकाम विभाग, क्र.५, सा.बां.विभाग, बांधकाम भवन यांचे पत्र 
जा.क्र./कृबां.वि-५/आस्था/३८०/२०१७, दि. २८.०२.२०१७ 
४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३, दि.१४.०२.२०१८ 


शासन शुध्दीपत्रक शुध्दीपत्रक 


संदर्भ क्र. ४ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मध्ये सुधारणा करण्यात येत असून आर्थिक 


वर्ष “सन २०१७-१८” ऐवजी “सन २०१८-१९” असे वाचण्यात यावा. 


२. सदर शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१३१६५६३५३०१६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Prashant Ramesh 
Prashant = = 

DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 

ou=Planning rth q 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Ra aa e ५ h 2.5.4.20=fa29ab2a9a96d3a62a7a97531711fF 

lef9f3e78de039be6cabb44929032069507, 

serialNumber=c9fc0e76e9081 9f7f6d29d043 
a3e393d7982322683a082d04eda26b7264e 


Pimpale nee 
(प्रशांत र. पिंपळे) 
कार्यासन अधिकारी (रोहयो), महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०१६/प्र.क्र.११७/मग्रारो-३ 


प्रधान सचिव (वित्त) व सचिव (लेखा व कोषागारे) वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

सचिव (रोहयो) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 

अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

रोख शाखा (का-१४२२), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 

सहाय्यक संचालक (लेखा), मग्रारो-७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
qo) निवडनस्ती, मग्रारो-३, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई- 32 


पृष्ठ २ पैकी २ 


